सन 2023-28 करिता नानाजी 
देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी 
रु.४४१.६३ कोटी निधी वितरित 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पक्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASH ४६२३/प्र.क्र.१५८/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - २८ नोव्हेबर, २०२३ 


संदर्भ:- 

१) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, 
दि. १७ जानेवारी, २०१८ 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. नादेकृ ४६२३/प्र.क्र.९७/८ अ, 
दि. १८ मे, २०२३ व दि. १४ जून, २०२३ व दि.३१ जुले, २०२३, दि. ८ सप्टेंबर, २०२३ व 
दि.१३ ऑक्टोबर, २०२३. 

३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. नादेकृ ४६२३/प्र.क्र.१५८/८ अ, 
दि. ५ ऑक्टोबर, २०२३. 

४) नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प कार्यालयाचे पत्र क्र.नादेकृसंप्र९२२/अंदाजपत्र/ 
प्र.क्र.१५८/६९३, दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०२३. 

५) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक पुरक-२०२३/प्र.क्र.६२/अर्थ-३, दि. २८ जुले, २०२३ 


प्रस्तावना:- 

हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे 
तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ 
गावांमध्ये ६ वर्ष कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू.४००० कोटी अंदाजित 
खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ 
फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये नाशिक जिल्हयातील मालेगाव तालुक्‍यातील सर्व 
गावांचा समावेश या प्रकल्पामध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत 
निवडलेल्या गावांमध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक २ व ३ 
येथील शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ मध्ये एकूण रु.७६६.३२४ कोटी निधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून सदर निधी खर्ची पडलेला आहे. 

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पावरील प्रलंबित दायित्व भागविण्याकरिता 
प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांचेकडून संदर्भ क्रमांक ४ च्या 
पत्रान्वये रु.६६३०.९० कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 
त्यानुसार सन २०२३-२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर तरतुदींतून 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२३/प्र.क्र.१५८/८-ओ 


शासन निर्णय : 

सन २०२३-२४ करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 
यांना रु.४४१.६३ कोटी (रु.चारशो एकेचाळीस कोटी त्रेहसष्ट लाख फक्त) निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत असून सदर निधीपैकी बाह्य हिळ्याच्या व राज्य हिछ्याच्या 
निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 


(रु. कोटीत) 
बाह्य हिळ्याचा निधी (७०%) | राज्य हिळ्याचा निधी (30%) एकूण वितरीत निधी 
रु.१०१.४३ रु.३४०.२० रु.४४१.६३ 


२. परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाकरिता बाह्य हिळ्याचा रु.१०१.४३ कोटी (रु. VHal एक कोटी त्रेचाळीस लाख फक्त) 
निधी वितरीत करण्यात येत असून तो प्रकल्पाच्या बाह्य हिळ्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२३-२४ मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पित तरतुदीतून खर्ची 
टाकावा. 


मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सीमांत शोतकऱ्यांची आणि शोतमजुरांची योजना, 

(00)(00) (०२) हवामान अनुकूल कृषि संजीवनी प्रकल्प, 

(बाह्य हिस्सा ७०%) (कार्यक्रम) (२४०१ ॥ ६४६) 

३३-अर्थसहाय्य 
३. परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाकरिता राज्य हिळ्याचा रु. ३४०.२० कोटी (रु. तीनशे चाळीस कोटी वीस लाख फक्त) 
निधी वितरीत करण्यात येत असून तो प्रकल्पाच्या राज्य हिछ्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२३-२४ मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पित तरतुदीतून खर्ची 
टाकावा. 


मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सीमांत शहोतकऱ्यांची आणि शोतमजुरांची योजना, 

(00)(00) (०३) हवामान अनुकूल कृषि संजीवनी प्रकल्प, 

(राज्य हिस्सा ३०%) (कार्यक्रम) (२४०१ ॥ ६५५) 

३३-अर्थसहाय्य 
४. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या रु.४४१.६३ कोटी 
(रु.चारोहे एकेचाळीस कोटी त्रेहसष्ट लाख फक्त) निधीचे कोषागारातून आहरण व 
वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक 
अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा विहित पद्धतीने 
तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू ४६२३/प्र.क्र.१५८/८-ओ 


प्रकल्प, मुंबई यांनी ३३-अर्थसहाय्य या उद्दिष्टशीर्षाखाली खर्च झालेल्या रकमांचे उपयोगिता 

प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करावे. 

६. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून 

सत्वर प्रतिपूर्ती मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 

७. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचा प्रगती अहवाल शासनास 

वेळोवेळी सादर करावा. 

८. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक पुरक २०२३/प्र.क्र.६२/अर्थ-३, दिनांक २८ 

जुले, २०२३ नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने सदर परिपत्रकानुसार तसेच 

नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 

३१५/२०२३/व्यय-१, दिनांक २२ नोव्हेबर, २०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार सदर 

शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

g. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/.॥8॥08/७5॥॥9.9००/.॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२८१५०३०३१५०१ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 
S A N TO S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f981d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340c 
B A N Sl R AO d5420df7cbaa28990d692e36, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BF 
D42747F1995A4F22FDC0240939AAB0835, 
KA R A D cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 
Date: 2023.11.28 15:03:14 +05'30' 
(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्यसचिव (कृषि), कृषिव पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. प्रकल्पसंचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 
संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१३. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१४. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१५. कार्यासन २-अ कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१६. मा.मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई 

१७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


